उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भंडारा या 
कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन)विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकःपकाबां-०९१७/प्र.क्र.२३०/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ एप्रिल २०१८ 
वाचा :- 
१) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र. काईबां(३६)/०२१६/न.क्र.०२/का.१०(१/ 
जा.क्र.१५४१०,दि.२२.०९.२०१६. 
२) शासन ज्ञापन क्र.एमव्हीडी-०९१६/प्र.क्र.४६७/परि-४, दि.०३.१०.२०१६. 
३) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या दि.१५.०२.२०१८ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

परिवहन आयुक्त कार्यालयाने संदर्भाधीन क्र.१ दि. २२.०९.२०१६ च्या पत्रान्वये उप प्रादेशिक 
परिवहन कार्यालय भंडारा यांच्या भूमापन क्र. २१२/१ मौजा-पलाडी येथील ४.०० हे.आर. शासकीय 
जमिनीवर कार्यालयीन इमारत व २५० मी. लांबीचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक बांधण्याकरीता मान्यतेस्तव प्रस्ताव 
सादर केला होता. सन २०१६-१७ करीता पुरेशी तरतूद नसल्याने आणि मा. न्यायालयाच्या आदेशाची 
अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रथम ब्रेकटेस्ट ट्रॅक उभारण्याच्या खर्चास दि.०३.१०.२०१६ च्या 
ज्ञापनान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली होती. आता, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय 
भंडारा, कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भंडारा या कार्यालयाच्या भूमापन क्र.२१२/१ मौजा-पलाडी 
येथील ४.०० हे.आर. शासकीय जमिनीवर कार्यालयीन इमारत बांधकामास रु.७८८.८४ लक्ष इतक्या 
किंमतीच्या अंदाजपत्रकास व नकाशांना दि.१५.०२.२०१८ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
पार पडलेल्या बैठकीत उच्चाधिकार समितीने सहमती दर्शवली आहे. त्यास अनुसरून सदर कामाच्या 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे रु. ७,८८,८४,३४०/- (रुपये सात कोटी अठ्ठाऐशी लाख चौ-याअंशी हजार dat 
चाळीस फक्‍त) इतक्या रक्‍कमेस शासन या आदेशाव्दारे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकाबां-०९१७/प्र.क्र.२३०/परि-४ 


अंदाजपत्रकाचा तपशील आणि अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे. 


Name of the Department : HOME DEPTT. 


Name of Work: Construction of Deputy Regional Transport Office building at Paladi Tah. Distt.Bhandara 


RECAPITULATION SHEET 
Sr.No | Particulars of item Norms (unit Rate Rs. per | Cost Rs. 
: Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 
(A) ESSENTIAL ITEMS 
|| Building proper Scope 
(a )Area (Sqmt.) 828.30 23000 Per Sqmt. १,११,३८,९०० 
(6)Number of floors GF 
(a)Area (Sqmt.) ६५५.४३ २१५००० Per Sqmt. १,४०,९१,७४५ 
(5)९॥॥॥०७७/ of floors FF 
(c)Foundation in B.C./Weak Soil 
(d)Cost of Construstion 2,42,30, 884 
२ Electrification Internal 4% of 4(d) १२,६१,५३२ 
External &% of 4(d) १५,१३,८३९ 
Total 29,194,309 
3 Water Supply and Sanitation 4% - of 9 (d) 92,869,432 
8 Miscellaneous Items 
Compound Wall & Gate qooo ७५०० Per Rmt. (94,00,000 
Internal Roads CC ५०० ८००० Per Rmt. 80,00,000 
Furniture 9938.03 ५००० Per Sqmt. ५६,९८,६५० 
Parking Arrangement Lump Sum 30,00,000 
Rain Water Harvesting Lump Sum 400,000 
Fire Fighting Arrangements Lump Sum 44,00,000 
Land Development & Gardening Lump Sum 30,00,000 
C.C. Drains १००० ३००० Per Rmt. 30,00,000 
C.D.Work षु २५०००० Per No. 92,40,000 
Soil Investigations Lump Sum 400,000 
Total 2,88, 82,840 
Sub Total (T) = (9)+(2)+(3)+(8) ५,९२,१६,१९८ 
Contingencies 8% of 4d) 90,08, 226 
GST १८% of A(T) १,०६,५८,९१६ 
Sub Total (A) ७,०८,८४,३४० 
(8) OPTIONAL ITEMS 
Sr.No Items 
१ Water Main, Storage & pump Lump Sum 40,00,000 
House, Borewell etc. 
Q Air Conditioning Lump Sum 400,000 
3 External toilets Lump Sum 4o0,00,000 
8 Solar Energy System Lump Sum 4o,00,000 
4 Public Facility Center Lump Sum 400,000 
Sub Total (B) €0,00,000 
TOTAL COST OF PROJECTS (A)+(B) ७,८८,८४,३४० 
Say Rs. Lakhs 22.28 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकाबां-०९१७/प्र.क्र.२३०/परि-४ 


(१ काम सुरू करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरू करावे. 

(२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

(३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१,दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

(४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून 
करण्यात यावा. 

(५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती- 
२,दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८,मुख्य SUNY ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च (०८) परिवहन (०८)(०१) मोंठी बांधकामे योजनांतर्गत (४०५९ ०८२३)- ५३ मोठी बांधकामे 
या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 


३. सदर शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६७४/इमा-२, 
दि.०३.१०.२०१७ तसेच अनौप-१९१/इमा-१,दि.२४.१०.२०१७ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने तसेच 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-५, अनुक्रमांक १ महाराष्ट्र सा.बांनियम 
पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१७१५३५४१०२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ka d a mM D a tt a t | a y ou=Home Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7fee1bbc15b71aa23bf3ffa4e468df74927 


H a n mM a n t 03428e9ad65c6cd79299927331e6f, cn=Kadam 


Dattatray Hanmant 
Date: 2018.04.17 15:38:08 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकाबां-०९१७/प्र.क्र.२३०/परि-४ 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, ५८, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 

जिल्हाधिकारी, भंडारा 

परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/संगणक/लेखा),परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर 

. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भंडारा 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी,भंडारा 

, उप सचिव (इमा) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) 
. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग 

. निवडनस्ती परि-४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


